महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक, एमव्हीडी १२०१/सीआर-२१२/परि-४, 
'गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: २५ जून, २००३ 


विषय : कृत्रिम चाचणी पथ बांधण्यास मंजूरी 


संदर्भ : १) शासन निर्णेय, गृह विभाग, समक्रमांक॑ दि.२२.१.२००२. 
२) शासन ज्ञापन, गृह विभाग, समक्रमांक दि.३.९.२००२ 


ज्ञापन :- उप were परिवहन अधिकारी, गोंदीया कार्यालयाच्या आवाराते कृत्रिम 
चाचणी पथ बांघण्यासाठी येणा-या रु.१७,५०,६००/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास व 
नकाशास शासन निर्णय क्रमांक एमव्हीडी १२०१/सीआर-२१२/परि-४, दिनांक २१ 
जानेवारी, २००२ अन्वये प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली आहे. सदर कामासाठी शासन 
ज्ञापन दि.३.९.२००२ अन्वये सत्त २००२-२००३ च्या मंजूर अनुवानातून रु.१०,५०,६००/- 
अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. 


२. परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, उप प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी, गोंदीया कार्यालयाच्या आवारात कृत्रिम चाचणी पथ बांधण्यासाठी 
रु.७.००,०००/- (रु. सात लांख फक्त) wire शासन मंजूरी देत आहे. सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या संबंधित कार्यकारी अभियंत्याकडे सदर frit उपलब्ध करुन 
देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही करण्याकरीता रू. ७,००,०००/- इतका निधी 
परिवहन आयुक्‍त यांना सुपुर्द करण्यात येत आहे. 


डर हा खर्च मागणी क्र.बी-३ "२०४१-वाहनावरील कर (०२) प्रावैशिक कार्यालये 
(०२) (०२) प्रादेशिक कार्यालये (योजनांतर्गत) (२०४१०५१९)" या लेरबाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व सन २००३-२००४ या आर्थिक वर्षांच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


डं, हे ज्ञापन नियोजन विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.सीआर ५९६/२००३/व्यय-८, 'दि.१३.६.२००३ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


etl ef का. 


( शा. र, नागवेकर) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
al 


VST TRA=4 DECEMBER 201-2) hep J 


परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

प्रादेशिक पंरिवहन अधिकारी, नागपुर, 

उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गोंदिया, 

महालेखापाल,महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा), नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिदान अधिकारी,मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया : .. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विंभाग,गोंदिया 

कार्यकारी अभियंता, रोजगार हमी योजना (सार्वजनिक बांधकाम ) मंडळ, गोंदीया 
सार्वजनिक बांधकाम fram, कार्यासन अर्थ. -2 मंत्रालय, मुंबई. 
नियोजन विभाग, का-१४३३, मंत्रालय, मुंबई 

वित्त विभाग,कार्यासन व्यय ८, मंत्रालय, मुंबई 

कार्यासन बीयुडी-१, गृह. विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


